सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडील 
“प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना” महिला व 
बालविकास विभागाकडे हस्तांतरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव २०२२/२०६८/प्र.क्र.७४०/ कु.क. 
१० वा मजला, बी विंग, गो. ते. रूग्णालय संकूल इमारत 
नवीन मंत्रालय, लो.टि. मार्ग, मुंबई- ४०० ००१ 
दिनांक : ०६ सप्टेंबर, २०२४ 


वाचा - 

१) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः मासका २०१७/प्र.क्र.४९३/कु.क., 
दि. ०८/१२/२०१७ 

२) केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे पत्र H.DO No. १३/४/२०२२- PMMVY, 
दि. ०१/१२/२०२३ 

३) सार्वजनिक आरोग्य विभाग शासन निर्णय क्रमांकः WATT २०२२/२०६८/प्र.क्र.७४०/ PH. 
दिनांक. २९/१२/२०२३ 

४) केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे पत्र H.DO No. WW-23/9/2029-WW, 
दि. १४/०७/२०२२ 

५) केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्रालयाचे पत्र H.DO No. 93/8/2022-PMMVY, 
दि. ०२/०३/२०२४ 


प्रस्तावना - 


देशातील गर्भवती माता व बालकांच्या आरोग्यावर परिणाम होऊन माता व बालमृत्यू दरात वाढ 
झाल्याने ते नियंत्रित करण्यासाठी दि. ०१ जानेवारी, २०१७ पासून प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना सुरु 
करण्यात आली आहे. राज्यात सदर योजना सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडून राबविण्यात येत असून 
संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये योजनेची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. सदर योजना केंद्र 
पुरस्कृत असून योजनेमध्ये केंद्र शासनाचा ६० टक्के तर राज्य शासनाचा ४० टक्के सहभाग आहे. केंद्र 
शासनाच्या संदर्भ क्र. २ येथील पत्रान्वये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना सार्वजनिक आरोग्य 
विभागाकडून महिला व बाल विकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याबाबत मा. मुख्य सचिव यांना 
निर्णय घेण्याबाबत सूचित केले. त्यास अनुसरुन मा. मुख्य सचिव महोदयांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक 
दि.०३/०४/२०२४ घेण्यात आली असून सदर बैठकीमध्ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 
राबविण्याकरीता महिला व बालविकास विभागाकडे यंत्रणा उपलब्ध नसल्याने त्या विभागाकडून 
असमर्थता दर्शविण्यात आल्यामुळे सदर योजना सार्वजनिक आरोग्य विभागाकडूनच 
राबविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तद्नंतर केंद्र शासनाच्या संदर्भ क्र. ५ येथील रोजीच्या पत्रान्वये 


पृष्ठ 3 पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः WAT २०२२/२०६८/प्र.क्र.७४०/ कु.क. 

प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला व बाल विकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याचे निर्देश देण्यात 
आले. त्यास अनुसरुन सदर योजना महिला व बाल विकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याची बाब 
शासन स्तरावर विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय- 

केंद्र शासनाकडून दि. ०२/०३/२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला 
व बालविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. त्यास अनुसरुन सदर 
योजना महिला व बाल विकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. 
२. प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला व बालविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करतांना 
खालीलप्रमाणे कार्यवाही करण्यात यावी. 

१) प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना या विभागाकडील मनुष्यबळ व साधनसामुग्रीसह महिला व 
बालविकास विभागाकडे हस्तांतरीत करण्यात यावी. 

२) महालेखाकार कार्यालयाकडून स्वतंत्र लेखाशिर्ष मिळेपर्यंत सदर लेखाशिर्षांखाली प्राप्त 
निधी वापरण्यास महिला व बालविकास विभागास परवानगी देण्यात यावी. 

३) योजनेसाठी स्वतंत्र लेखाशिर्ष महाळेखाकार कार्यालयाकडून प्राप्त करुन घेण्याची 
कार्यवाही महिला व बाल विकास विभागाने करावी. 

४) योजना हस्तांतरीत करतांना योजनेशी संबंधित प्रशासकीय व इतर अनुषंगिक बाबी 
यासंदर्भात आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, पुणे व अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, 
राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे यांनी समन्वयाने कार्यवाही करावी. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 

उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२४०९०६१६४४१९४६१७ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 

VAIBHAV Site ccnro 


MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 


2.5.4.20=5749df8e46703e97e25555afe696d0 
a51badfa2373ccdc83593e1 8afl 8e92f1a, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=47COABB5437C6B09C621CCA 


6C499475684F37EA0F5529DD3EF3D6E6B33 
26E747, cn=VAIBHAV GAJANAN KOSHTI 
Date: 2024.09.06 17:54:39 +05'30' 


(वैभव ग. कोष्टी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
3. मा.मंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रमाव २०२२/२०६८/प्र.क्र.७४०/ कु.क. 
४. मा.राज्यमंत्री, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा.मंत्री/राज्यमंत्री (सवी. 
६. मा.अप्पर मुख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
७. मा. सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८. सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
९. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
१०. आयुक्‍त, महिला व बालविकास, पुणे. 
११. विभागीय आयुक्‍त (सवी. 
१२.जिल्हाधिकारी (सर्व). 
१३. संचाळक-१, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
१४. संचालक -2, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
१५. अतिरिक्‍त संचालक, आरोग्य सेवा, राज्य कुटुंब कल्याण कार्यालय, पुणे. 
१६. सह संचालक, अर्थ व प्रशासन, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 
१७. उप संचालक, आरोग्य सेवा, परिमंडळ (सवी. 
१८. जिल्हा शल्य चिकित्सक, जिल्हा रुग्णालय (सवी. 
१९. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, जिल्हा परिषद (सवी. 
२०. निवडनस्ती (कु.क) . 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


